राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील 
विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात पदव्युत्तर पदवी व 
पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती 
योजना सन २०२४-२५ साठी विद्यार्थ्यांची 
निवड करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का.६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ४ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा:- १. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि २०१९/प्र.क्र.२११ का.६, 
दि.२३.११.२०२३. 
२. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि २०२३/प्र.क्र.१००/का-६, 
दि.१५.०५.२०२४. 
३. शासन पुरकपत्र,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का-६, 
दि. २०.०६.२०२४. 
४. शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.9७/ 
बांधकामे, दि. २५.०७.२०२४. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१७/प्र.क्रर८८/ 
शिक्षण-१, दि. २७.०६.२०१७. 
६. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१६/प्र.क्र.४२६/ 
शिक्षण-१, दि. ३०.०६.२०१८. 
७. शासन शुध्दीपत्रक,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का.६, 
दि.२०.०९.२०२४. 
प्रस्तावना:- 


अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील 
नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असूनही, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे 
उच्च शिक्षणापासून त्यांना वंचित रहावे लागते. अल्पसंख्याक समुदायातील मुलांना परदेशात शिक्षणाची संधी 
मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून शासनाकडून अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना या 
विभागाच्या दि.२३.११.२०२३ चा शासन निर्णय व वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या संदर्भाधीन शुध्दीपत्रकानुसार 
“परदेश शिष्यवृत्ती योजना” सन २०२४-२५ पासून लागू केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक 
समुदायातील विद्यार्थी पदव्युतर पदवी आणि डॉक्टरेट अभ्यासक्रमासाठी २०० FILS वर्ल्ड रॅन्कींगच्या 
(QSWR) आतील परदेशातील शौक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील, अशा एकूण oy विद्यार्थ्यांची योजनेंतर्गत 
निवड करण्यात येवून, त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सन २०२४-२५ या 
वर्षाकरीता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर 
करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का.६ 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांकरीता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 
संदर्भीय दिनांक दि.२३.११.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार व सदर 
शासन निर्णय तसेच वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या संदर्भाधीन शुध्दीपत्रकातील अटी व शार्तीनुसार निवड 
केलेल्या खालील 23 पदव्युत्तर पदवी चे विद्यार्थी व ०१ डॉक्टरेट अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी, अशा एकूण २४ 


विद्यार्थ्यांना सदर शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ. | विद्यार्थ्याचे नाव प्रवेशा घेतलेल्या | विद्यापीठा | परदेशातील अभ्यासक्रम 
क्र. विद्यापीठाचे व देशाचे | चा ९85 विद्यापीठातील कालावधी 
नाव World अभ्यासक्रमाचे नाव 
Ranking 
२०२४ 
१.विज्ञान,तंत्रज्ञान,अभियांत्रिक व गणित (पदव्युत्तर) 
। fare विल्सन | The University of 19 P.G. Master of Data | 2-Year 
New South Wales Science and 
गोदाद न 
(UNSW Decision 
Sydney) , Sydney, 
Australia 
2 | दिक्षा गुलाबराव The University of 19 P.G. Master of 2-Year 
Sydney , Sydney, Computer 
बोरकर Australia Science 
3 हकानी मुबारक The University of 19 P.G. Master of 2-Year 
शोख Sydney , Sydney, Professional 
Australia Engineering 
(Accelerated) 
(Mechanical 
Engineering) 
i अमान रियाज Columbia 23 7.७ Master of 18 
University_New Science in Months 
भालदार York City, Construction 
United States Administration 
५ | Fear पुंडलिक | Johns Hopkins 28 P.G Master of 2-Year 
वानखेडे र science in civil 
altimore, engineering 
United States 
६ | यश अरुण New York 38 P.G Masters of 2-Year 
दुसिंग University science of 
T 
ght I (NYU)_New Computer 
York City, Science 
United States 
i प्रज्वल प्रविण New York 38 P.G. Masters in 2-Year 
वानखेडे University Construction 
वानखेडे (NYU)_New Management 
York City, 
United States 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का.६ 


८ | आफ्ताब Monash 42 P.G. Master of 2-Year 
आउ्पाक University , Professional 
आड्पाक शेख Melbourne, Engineering 
Australia (Civil 
Engineering 
Structure) 
९ | तरंग अशोक University of 55 P.G. Management 1-Year 
Bristol_Bristol, (Project 
देशभ्रतार United Kingdom Management) 
5+QS Stars 
| सुमीत सुनील University of 55 7.७. MSc Global 1-Year 
जांबूलकर व Bristol_Bristol, Development 
mies. United Kingdom and 
5+QS Stars Environment 
ij १ | दानिठा इरफान | The University of | P.G. Masters of 2-Year 
पठाण Adelaide_ Construction 
Adelaide, Management 
Australia 
१२ | भुषण भिमराव University of 169 P.G. Master of 1-Year 
Maryland, science in 4-Month 
Se College Park, information 
College Park, technology 
United States 
93 दुरेसमीन University of 176 P.G. Msc Business 1-Year 
अमीन Liverpool, Analytics And 
मोहम्मद अमीन Liverpool, Big Data 
हकीम United Kingdom 
शि अल्मान मोहम्मद | Arizona State 179 P.G. Ms. Biomedical | 2-Year 
अब्बास खान University , Engineering 
Tempe, 
United States 
१५ | शोख जुनेद Arizona State 179 | 7.७. Information 2-Year 
अली University , Technology 
शौकत अली Tenge (MS) 
United States 
2. औषधी व जेवशास्त्र (पदव्युत्तर) 
१६ | प्रज्वल सुभाष Monash 42 P.G. Master of 2-Year 
गच्चे University_ Pharmaceut 
Melbourne, ical Science 
Australia 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का.६ 


३. लिबरल आर्ट व ह्युमँनिटीज्‌ (पदव्युत्तर) 


| निधी विजय The University of 43 P.G. Master of 2-Year 
Queensland_ Educational 
मेश्राम Brisbane City, Studies 
Australia 
१८ | मृण्मय धनंजय The University of 19 P.G. Master in 2-Year 
जाधव New South Wales internationa 
(UNSW Sydney) 1 business 
Sydney, 
Australia 
१९ सांची नागेठा The University of 19 P.G. Master of 2-Year 
मेश्राम Sydney , Sydney, public 
Australia policy 
२० | जान्हवी सचिन | The University of 22 P.G. M.Sc. 1-Year 
Edinburgh, Global 
शेलार Edinburgh, Mental 
United Kingdom health and 
society 
29 | अर्शद रमेठा University of 102. | PG. MS 2-Year 
बागडे Wisconsin- Financial 
Madison , Madiso Economics 
n, United States 
22 | लविना सॅम University of 167 | P.G. MA in 1-Year 
York , York, Linguistics 
wer United Kingdom 
3. लिबरल आर्ट व ह्युमँनिटीज्‌ (डॉक्टरेट) 
२३ | धम्मपाल University of 100 | PhD 4-Year 
सूर्यकांत Nottingham : Philosophy 
Nottingham, 
दिलपक United Kingdom 
४. कायदा व वाणिज्य 
२४ | मिताली भिमराव | New York 38 P.G. Master of 2-Year 
University Project 
बोरकर (NYU), Management 
New York City, 
United States 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का.६ 


२. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याना अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी 
आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी या 
शासन निर्णयान्वये परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शासन निर्णयान्वये विहीत 
करण्यात आलेली हमीपत्रे घेवून तसेच विद्यार्थ्यांची मुळ कागदपत्रांची तपासणी करुनच संबंधित विद्यार्थ्यास 
अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयात नमूद 
अभ्यासक्रम व कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचे तसेच विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षण चालू 
असल्याच्या कालावधीत एखाद्या विद्यापीठाच्या शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ किंवा घट होत असल्यास, त्यानुसार 
देय शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचे अधिकार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांना प्रदान करण्यात येत 
आहेत. 


३. ज्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे शिक्षण 
संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करुन देणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने 
संबंधित विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र (BOND) लिहून घेणे बंधनकारक राहील. 


४. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याने परदेशातील पदृव्युत्तर पदवी किंवा 
पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत 
विद्यार्थ्यास मुदतवाढ वा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. 


५. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ज्या 
शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते ठिकाण किंवा अभ्यासक्रमात 
विद्यार्थ्याने परस्पर बदलल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संपूर्णतः वसूल करण्यात येईल. 


६. (अ) शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खर्वाच्या रकमेपैकी ज्या विद्याथ्यांना 
प्रथम वर्षाची अथवा ज्यांना द्वितीय वर्षाची शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्यांना त्या वर्षाचे शुल्क, निर्वाह भत्‌ता 
व इत्तर अनुषंगिक खर्च यांची रक्कम आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संबंधित विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती प्राप्त करुन घेऊन, शिक्षण फी संबंधित विद्यापीठास आणि निर्वाह 
भत्ता व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या बैँक खात्यात अदा करावी. 

(ब) त्या नंतरच्या वर्षाचे सत्रनिहाय शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च याबाबत 
विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती, उपस्थिती आणि विद्यार्थ्यांचा समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती अहवाल प्राप्त 
करुन त्यानुसार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी शासन निर्णयाप्रमाणे संबंधित वर्षाची अनुज्ञेय 
शिष्यवृत्तीची रक्‍कम वरील परिच्छेद ६ (अ) नुसार अदा करावी. 

७. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाज 
कल्याण, २००, इतर कार्यक्रम, (००) (२१), अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याकरिता परदेशात पदव्युत्तर पदवी व 
पी.एच.डी.साठी शिष्यवृत्ती योजना (कार्यक्रम), (२२३५ डी ६१३), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालून त्या अंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का.६ 


भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


८. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या संदर्भाधीन शासन निर्णयांमधीळ अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१००४१५१२२६८२१४ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MOHINUDDIN B 
TASHILDAR 


(मो.बा.ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्याचे अप्पर मुख्य सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव 
४. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
८. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ राचिवाळय, विधानभवन, मुंबई. 
९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
qo. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१२. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१७. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
१८. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१९. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. बॅरके नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक,नरिमन पॉईट, मुंबई ४०००२०. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१९/प्र.क्र.२११/का.६ 


२० 


., इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 


मार्ग,दादर, मुंबई-४०००२५. 


२१ 
२२ 
२३ 


. नॅंशानलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरशी हाऊरा, जे. एन. हेरेडीया AMT, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०००३८. 
. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 
. बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी. एस. जी. भवन, प्लॉट नं. ८३-अ, 


कलेक्टरकॉलनी, चेंबेर, मुंबई ४०००१४. 


२४ 


२५. 


. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई-४००००४, 
भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 


वरळी,मुंबई-४०००१३. 


२६ 
२७ 
2¢ 
28 


३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
34. 
३६. 
३७. 
३८. 


३९ 
Yo 


. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज गड मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर मुंबई-२८ 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार, अधिकारी 

संचालक, (उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 

सर्व विभागीय उपसंचालक (प्राथमिक) 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य, अल्पसंख्याक आयोग 

व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अवर सचिव (अर्थसंकल्प WAM), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


